महापार ऑनलाईन प्रणालीवर प्राथमिक 
परिरक्षक म्हणुन नेमणुक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 
qo वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा : शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, सीएफआर- 
१२११/प्र.क्र.२५७/तेरा दि.१५.१२.२०१७ 
शासन आदेश- 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि.१५.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


सन २०१७-१८ पासून गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 


कार्यमुल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरीता समन्वय 


अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती व EMD (Employee Master Data ) तयार करणेबाबत सूचना 


करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी 


गट-अ वेतन श्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे महापार या 


ऑनलाईन प्रणाळीत कार्यमुल्यमापन अहवाल नोंदविण्यासाठी उपसचिव सेवा-३ यांची 


नियुक्‍ती समन्वय अधिकारी म्हणुन करण्यात आळी असून, अवर सचिव सेवा-३ यांना माहिती 


व्यवस्थापक (EMD Manager) म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयानुसार 


समन्वय अधिकाऱ्याने विभागीय स्तरावर प्राथमिक परिरक्षकांची (Primary Custodian) 


नियुक्‍ती करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 


वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (वेतन श्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड-पे ५४००) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांचे महापार या ऑनलाईन प्रणालीत कार्यमुल्यमापन अहवाल नोंदविण्यासाठी 


शासन आदेश क्रमांकःमवैअ- २०१८/प्र.क्र. १५२/सेवा-३ 


प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) म्हणुन सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा 


संचाळनालय यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 


अतिरिक्त परिरक्षक (Additional Custodian) व पार व्यवस्थापक म्हणुन घोषित करण्याची 


कार्यवाही तसेच, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निणर्ययातील परिशिष्ट “ड” 


मधील प्रपत्रात सर्व, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ वेतन श्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० 


संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या EMD तयार करून सामान्य प्रशासन विभागाला उपलब्ध 


करून देण्याची कार्यवाही प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) यांनी करावी. 


सदर AAA sear महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०६१४२१३७५४१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Va ‘S h a M (1 nj aj i ठान टन वाताला; postalCode=400032, 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b7089 
81b5122e87c8346c4cc7468f821, 


Bharose ZasacecfSad02bUASSD7co6ST2BTEZ3eO, 
Date: 20180406 180858 00530 
(व.मुं.भरोसे ) 
समन्वय अधिकारी तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा,मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई 
३) सहसंचालक, (अ.व.प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
४) उपसंचालक, सर्व मंडळे 
५) सर्व जिल्हा शल्यचित्सक 
६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
७ सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१३, मंत्रालय, मुंबई. 


= 


निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठरपैकी२ 


